आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे 
अधिपत्याखालील ४१ अस्थायी पदे पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.९९/आरोग्य-३अ, 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १२ एप्रिल, २०२३. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक. अपदे-२०२२/प्र.क्र.२५५/आरोग्य-३अ 
दिनांक २१.०९.२०२२ 
२) शासन निर्णय,वित्त विभाग, क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०८.०२.२०२३ 
३) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन), मुंबई यांचे पत्र क्र. आआसे/आस्था/कक्ष- 
५/टे-४/४१ अपदे/मु.वा./४४-४५/२३, दिनांक ३००५.०१.२०२३ 
४) अपर मुख्य सचिव (ले. व को.) वित्त विभाग यांचे aan. पत्र क्रमांक.आकृबं- 
२०२३/प्र.क्र.१८/आपुक, दिनांक २८.०३.२०२३ 
शासन निर्णय :- 


आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील असलेल्या ४१ अस्थायी पदांना 
संदर्भाधीन अ.क्र. १ येथील दिनांक २१.०९.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये, दि. ०१.०९.२०२२ ते 
दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ संपुष्टात आल्याने आरोग्य सेवा 
आयुक्तालयाने उपरोक्त अ.क्र. ३ येथील पत्रान्वये सदर पदांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनास 
सादर केला आहे. 


२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या आरोग्य सेवा 
आयुक्तालय, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील ४१ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२३/प्र.क्र.१९/आरोग्य-३अ 


2: 


सदर अस्थायी पदांचे वेतन खालील लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन 


२०२३-२०२४ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा:- 


लेखाशिर्ष 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वेद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 
नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ०११-संचालन व प्रशासन, ००१ (१) आरोग्य सेवा 
संचालनालय, मुंबई (२२१० 0083)” 


मागणी क्रमांक २५-२०७०-इतर प्रशासकीय सेवा, १०६- नागरी संरक्षण, १०६ (१-वैद्यकीय 
सेवा (२०७० ०२३६)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकौय आरोग्य, ०६-सार्वजनिक आरोग्य , 
००१-संचालन व प्रशासन, ००१ (2) प्रादेशिक कार्यालय (२२१० 0349)” 


मागणी क्रमांक आर -१, मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन, ००१ (१)- सहसंचालक आरोग्य सेवा, पुणे 
(२२१० 0382)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वेद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, (09)(02)- प्रादेशिक कार्यालय (२२१० 0349)” 


४. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक ०८.०२.२०२३ 


च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


वि 


अपर मुख्य सचिव (ले. व को.) यांच्या दिनांक २८ मार्च, २०२३ रोजीच्या पत्रामधील सूचनेनुसार 


संबधित कार्यालयाने वित्त विभागाच्या दिनांक २९ जून, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार विभागाच्या 


अधिपत्याखालील क्षेत्रीय विभागीय प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांना त्यांच्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 
पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधाचे प्रस्ताव विहीत कालावधीत /त्वरीत वित्त विभागास सादर करण्याची 
दक्षता घेण्यात यावी. तसेच यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्याकरीता 


मुदतवाढ दिली जाणार नाही या अटीच्या अधीन राहून परिशिष्ट-अ येथील aed नमूद केलेल्या 
अस्थायी पदांना दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२३/प्र.क्र.१९/आरोग्य-३अ 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४१२१४४७५५३८१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK MAROTI ATRAM 

A H K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e212845163abd708717bb4bef92b 
M A ROT | 6886b147679a5af5a494e268689ab8d696dd, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=5F7ECA1F400D866EA34324C 
EA1A547AA04FODA0794A00BEE126E867817 
A \ TR A \ M 2A15C5, cn=ASHOK MAROTI ATRAM 
Date: 2023.04.12 16:02:05 +05'30' 
(अ. मा.आत्राम) 
सह सचिव » महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर. 

२. आयुक्त,आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

५. .जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई 

६. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 

७. अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, (सेवा-१/सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प), 
सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 

. निवडनस्ती (आरोग्य-३अ) 


io 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२३/प्र.क्र.१९/आरोग्य-३अ 


"परिशिष्ट-अ" 


(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२३/प्र.क्र. ९९/आरोग्य-३अ, 
दिनांक - १२ एप्रिल , २०२३ सोबतचे विवरणपत्र) 


अ. | आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण 
मंजूर पदे 


स्थायी 
पदे 


अस्थायी पदे 
(पदनाम व पदांची संख्या) 


| आरोग्य सेवा 
आयुक्तालय, मुंबई 


२११ 


१७० 


१ळेखाधिकारी- 


२)प्रशासकीय अधिकारी- 


3 


४ौसहायक अधिक्षक/वरिष्ठ सहायक-२ 


५)वरिष्ठ लिपीक/कनिष्ठ सहायक-७ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


६कनिष्ठ ळलिपीक/लिपीक टंकलेखक-८ 


)वाहनचालक-२ 


८)उदवाहनचालक-१ 


९) ठोपाई-७ 


१०)संशोधन अधिकारी-१ 


११)कनिष्ठ लिपीक-टंकलेखक-१ 


१२)नियोजन अधिकारी-१, 


१३) प्रशासकीय अधिकारी-१ 


१४) सहाय्यक अधिक्षक-१, 


१६) कनिष्ठ लिपिक-टंकळेखक-१ 


१७सांख्यिकी अन्वेषक-१ 


) 
) 
१५) वरिष्ठ ळिपिक-१, 
) 
) 
) 


१८) अधिक्षक- 
एकूण पदे - ४१ (०१ पद व्यपगत) 


एकूण 


२१२ 


| 


89 (०१ पद व्यपगत) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


